राज्य योजना सन २०२२-२३ 

हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१) अंतर्गत चालू बाब 
प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १३५/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक :- कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.०९/५५८/२०२२-२३, दिनांक २२.१२.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने 
आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. 
१००००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ ला 
अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आल्या आहेत. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजनेतंर्गत रू. ६१७०.९६ 
लक्षचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ चे परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये Hoot निधीची 
मागणी लक्षात घेऊन हक्क व विशोषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य 
परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षातर्गत सदर शासन निर्णयासोबतच्या 
विवरणपत्रान्वये रु. १८८५.८६४ लक्ष इतका निधी खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून वितरीत 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. 134/H-9 


2, 


प्रस्तावीत खर्च:- लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व 
वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संवर्धन (००) (११) हक्‍क व विठोषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (राज्य) (२४०६-२२४१ या 
लेखाशिर्षामधीलळ ५०-इतर या उदिष्टांत्गत सन २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात 
यावा. 


सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत दक्षता 
घ्यावी. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील बाबींची निकड लक्षात घेवून अर्थसंकल्प 
अंदाज, वितरण व सनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत निधी वाटप 
करावा. 


वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे काटेकोर पालन करावे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


दिनांक ०४.०४.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०७१५४९०८५५१९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. 134/H-9 


५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 

६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर. 

७. वनसंरक्षक व संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 

८. उप वनसंरक्षक, गुगामल वन्यजीव, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 

९. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

१०.ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. 134/H-9 


महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी ०५.२२/प्र.क्र. १३५/फ-१, दिनांक :- ०७ 
फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे विवरण पत्र. 


अ. | विभागाचे नाव | गावाचे नाव कार्यबाबी रक्‍कम 
क्र. (लाखात) 

हिं गुगामल पस्तलई व मेमना १५३ कुटुंबांना घर मुल्यांकन । 423.42 

वन्यजीव अदा करणे 
२ विभाग मालुर (फॉरेस्ट) ११७ कुटुंबांना घर मुल्यांकन, | १४३५.५३ 
शोती मुल्यांकन, फळझाडे 
मुल्यांकन अदा करणे. 
३ | सह्याद्री are | चांदोली अभयारण्यातील । वसाहतीमध्ये नागरी सुविधा ६५१.३४ 
प्रकल्प मुळ ७ गावे पूरविणे. 
एकुण | २६२२.३९ 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


